मराठवाडा विकास मंडळास “५१-मोटार वाहने” या 
उद्दीष्टाखाली निधी उपलब्ध करून देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्र. विमंका २०१८/प्र.क्र. २४/का. १४१६ 
मुंबई ४०० ०03२. 
दिनांक : ०६ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ: १. झासन ज्ञापन क्र. वाहन २०१८/प्र.क्र.9१/का. १४२६, दि. २३/०१/२०१९ 


२. अपर आयुक्त, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. मविमं/ 
लेखा /२०१९/१२६, दिनांक २९/०१/२०१९ 


शासन seat: 


अध्यक्ष, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद वापरातील वाहन Presa करण्यात आले 


असल्याने त्यांच्या कार्यालयीन वापराकरिता नवीन वाहन खरेदी करण्याकरिता “राज्यस्तरीय 


वाहन आढावा समिती”च्या मान्यतेअंती रू. २०.०० लक्ष इतक्या खर्चास संदर्भ क्र. १ येथील 


ज्ञापनान्वये मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार, नवीन वाहन खरेदी करण्याकरिता रू. २०.०० 


लक्ष उपलब्ध करून देण्याची विनंती अपर आयुक्‍त मराठवाडा विकास मंडळ यांनी केली आहे. 


सबब, मराठवाडा विकास मंडळास पुढीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करण्यात येत आहे. 


उद्दीष्ट वितरित करावयाचा निधी (रू. हजारात) 


५१- मोटार वाहने २०००.०० 


२. मराठवाडा विकास मंडळाने सदर नवीन वाहन खरेदी प्रकरणी संदर्भ क्र. १ येथील 


ज्ञापनान्वये विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करण्याची व त्यानुसार शासनास 


अहवाल सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 


३. मराठवाडा विकास मंडळास उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी “ मागणी क्र. ओ-७, 


३४५१- सचिवालय आर्थिक सेवा, (०३) वैधानिक विकास मंडळे, (०३)(०१) वैधानिक विकास मंडळे, 


(अनिवार्य) (भारित) (३४५१ ०४४९)” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१८-१९ मध्ये अर्थसंकल्पित 


करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः विमंका २०१८/प्र.क्र. २४/का. १४१६ 


8. हा शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०२०६१२१०१३०११६ असा आहे. 


हा शासन sea डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vidya Hampayya 
Date: 2019.02.06 12:12:10 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
अपर आयुक्‍त तथा सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद 
प्रत माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीस्तव: 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


२. महालेखापाल (१/ २) लेखा परीक्षा, मुंबई / नागपूर 


३. महालेखापाल (१/२) लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई / नागपूर 


४. कार्यासन अधिकारी, का. १४२६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 


६. निवड नस्ती, का. १४१६, नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


